उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: टिएफएस-२०१८/(१५३/२०१८)/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ जून, २०१८. 


-: आदेशा :- 


बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतूदींचे पालन करुन खाली नमूद केलेल्या 
उपअभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या विनंतीनुसार खालीप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव | सध्या कार्यरत कार्यकारी संचालक | बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले 
क्र / मुख्य अभियंता कार्यालय / मंडळ / विभाग / उपविभाग 
उपविभागाचे नांव 
za 2 3 a eee 
7 श्री. उदय शांकरराव | He अभियंता (स्थापत्य) | मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
हावरे जलविद्युत व गुण नियंत्रण, पुणे | जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग, | पाटबंधारे उपविभाग, भातसानगर, 
फोंडाघाट जिल्हा ठाणे. 
(रिक्‍त पद) (विनंतीनुसार) 


२. वरील अधिकाऱ्याची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार असल्यामुळे त्यांना बदळीबाबतचे फायदे अनुज्ञेय नाहीत. 


३. संबंधित मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते कि, सदर अधिकाऱ्याचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश 
संबंधितांना तात्काळ प्रसृत करावेत. तसेच सदर अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता त्वरित 
कार्यमुक्त करावे. वर नमूद केलेल्या उपअभियंत्याची बदली दर्शविलेल्या पदावर यापूर्वी कोणी उपअभियंता 
कार्यरत असल्यास अशा पदी बदली केलेल्या उप अभियंता यांची पदस्थापना करु नये व त्यांचा सविस्तर प्रस्ताव 
शासनास मान्यतेसाठी नव्याने सादर करावा. 


४. बदली झालेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तात्काळ 
नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 


५. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये, 
म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही 
प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्यावर नोंदणी पोच देय 
डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची 
दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस-२०१८/(१५३/२०१८)/आ (वर्ग-२) 


६. या आदेशाद्वारे बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन घेतांना, संबंधित प्रशासकीय अधिकारी 
/ कार्यकारी अभियंता यांनी तत्पूर्वी ते रजेवर होते किंवा कसे याची खातरजमा करावी व ते रजेवर असल्याचे 
आढळल्यास त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम vo नुसार 
कार्यवाही करावी व अहवाल झासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१२१६२६०७७५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
करुन काढण्यात येत आहे. 


तसेच हे sear महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd .maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन हया आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील कार्यवाही 
तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Vinayak Vishwanath Lawat: 

DN: c=IN, 0=Governmen Of Maharashtra, ou=Water Ri 
postalCode=400032, st=Mahi ; 

b6eSbc7ae 1 0ae9ecaa376fe734f5ee18589/6a42c0c82108 


; 
Vinayak 

b047be5703d1af: 
Vishwanath Lawate sizsirescsiezcsszseatassesasesdaoss7 coxa 


ite: 2018.06.12 16:28:10 +05'30' 


(विनायक लवटे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 
मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
आ।(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


LC ०८ AW AD -O 


on SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


